शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा या 
योजना अंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर केलेल्या 
विकास कामात अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ग्राक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.१६१/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-६ मार्च, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०२२/प्र.क्र.१४३ / का.९, 


दिनाक ३० मार्च, २०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम 
अंतर्गत संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ३० मार्च, २०२३. अन्वये परिशिष्ट “अ” येथे औरंगाबाद 
जिल्हयातील ग्रामपंचायतीकरीता अनुक्रमांक ४५ येथे खालील विकास काम मंजूर करण्यात आलेले 
आहे. 


अ.क्र | जिल्हा तालुका | क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे | विकास काम मंजूर निधी 
नाव (रुपये 
लक्ष 
हि औरंगाबाद | गंगापूर | ४५ वाळूज औरंगाबाद जिल्हयातील गंगापूर | ३५.०० 
तालुक्यातील वाळुज येथे अरबी 
मदरसा मध्ये पेव्हग ब्लॉक बसविणे. 


2. उपरोक्त मंजूर विकास कामाच्या नावात खालीलप्रमाणे अशात: बदल करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
अ.क्र | जिल्हा । तालुका । क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे | विकास काम मंजूर निधी 
नाव (रुपये 
लक्ष) 
हि छत्रपती । गंगापूर | vy ।वाळुज वाळूज Hail मोहल्ला येथे शादीखाना | १०.०० 
संभाजी बांधकाम करणे. 
नगर 
वाळूज वाळूज येथे मुल्लानपूरा, कुरेशी गल्ली व | १०.०० 
मुस्लीम मोहल्ला 
येथे पथदिवे बसविणे. 
वाळुज वाळूज येथे गावांतर्गत पथदिवे बसविणे. । १५.०० 
एकूण | ३५.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.१६१/का.९ 


३. सदर झासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजी नगर यांनी आवश्यक ती 


कार्यवाही तात्काळ करावी. 

४. शासन निर्णय दि. ३०मार्च, २०२३ मधील विहित अटी शर्ती कायम राहतील. 

वि सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०३०७१७३५१९७५१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pp R A S H A N T Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

D A D A S A H E B 2.5.4.20=07a98306254b29e5 139aab481 9df96eb 1 6b0b66a000c20ad7 
2f67a4639fd58ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7B06EE8A2C581E72F4DCE6564DC954B5C81A4E8EA29 

A N D H A R E 9DAB1B3C26C0374583EB0, cn=PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
Date: 2024.03.07 17:45:00 +05'30' 

अंधारे रे 
(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
क्ष » मह 2 र 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 


. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजी नगर. 


१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. छत्रपती संभाजी नगर. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी छत्रपती संभाजी नगर 

१२. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


